महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२३४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जुले, २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील चिरागनगर, 
घाटकोपर (पश्चिम), येथील १९२--पोलीस निवासस्थाने यांची अंतर्गत दुरुस्ती 
व नूतनीकरण करणे आणि घाटकोपर येथील जुन्या पोलीस वसाहतीमधील 
इमारत क्र.३ ची दुरुस्ती करणे यांकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१३)/शा.१५५/२०१६, दिनांक २३.०५.२०१६. 


ज्ञापन :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे चिरागनगर, घाटकोपर 
(पश्चिम), येथील १९२--पोळीस निवासस्थाने यांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे आणि 
घाटकोपर येथील जुन्या पोलीस वसाहतीमधील इमारत क्र.३ ची दुरुस्ती करणे, यांबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामांसाठी उप-अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग, कुर्ला, मुंबई, यांनी 
सन २०१४-१५ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले खर्चाचे अंदाज पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (२) (३) 
ha चिरागनगर, घाटकोपर (af), येथीळ १९२--पोलीस | रु.८९,५०,८७५/- 
निवासस्थाने यांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे. 
2. घाटकोपर येथील जुन्या पोलीस वसाहतीमधील इमारत H.3 | रु.७,२४,५७०/- 
ची दुरुस्ती करणे. 
एकूण रु.९६,७५,४४५/- 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई, 
यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 

४. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे :- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२३४/पोल-७. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (२) (३) 


णं . _। चिरागनगर, घाटकोपर (पश्चिमो, येथील १९२--पोलीस | रु.८७,८५,३११/- 
निवासस्थाने यांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे. 


२. | घाटकोपर येथील जुन्या पोलीस वसाहतीमधील इमारत क्र.३ | रु.७,१७,०३५/- 
ची दुरुस्ती करणे. 


एकूण रु.९५,०२,३४६/- 


५. त्या अनुसार, चिरागनगर, घाटकोपर (पश्चिम), येथील १९२--पोलीस निवासस्थाने 
यांची अंतर्गत दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे आणि घाटकोपर येथील जुन्या पोलीस 
वसाहतीमधील इमारत क्र.३ ची दुरुस्ती करणे या कामांसाठी, परिच्छेद ४ मधील तक्त्यात 
विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, रु.९५,०२,३४६/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध 
झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


६. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस (०२), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
लेखाज्ीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८०/इमा-२, 
दिनांक ०६.०४.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०७१९१६४७४०५३२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


DN: c=IN, o=Government Of 


S Wa p Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3a 


G O a | B O | 5 d582f9b876d443b2654088832e43dcad 
210526, cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2017.07.19 16:43:56 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


प्रत :- 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२३४/पोल-७. 


४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) 

) 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


